प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोल्हापूर 
अंतर्गत मोरेवाडी येथे वाहन तपासणी व 
परिक्षण केंद्राच्या (| & C Centre) जागेचे 
सपाटीकरण व आवारगभिंत बांधण्यासाठी 
येणाऱ्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एमव्हीडी-०९२१/प्र.क्र.२६१/परि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ फेब्रुवारी, २०२२. 
वाचा :- 
१) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. विअसु-२०१५/प्र.क्र.२१८/इमा-२ 
दि.१६/१२/२०१५. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), 
दि.२०/०९/२०१९. 
३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२ 
दि.२५/०९/२०१९. 
४) परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.पआका/का.१०/ रवका/ &0/ 
कोल्हापूर/२०२१/जा.क्र.११५९७, दि.१५/०९/२०२१. 
५) परिवहन आयुक्त कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.पआका/वानिता (१५/०४१४/ 
न.क्र.०३/का.१०(१)/जा.क्र.११०८७, दि.१५/०९/२०२१. 


प्रस्तावना :- 

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोल्हापूर अंतर्गत मोरेवाडी येथे वाहन तपासणी व 
परिक्षण Gy (| & C Centre) उभारण्यासाठी परिवहन विभागाच्या मालकीच्या ५ एकर जागेचे 
सपाटीकरण व आवारभिंत बांधण्यासाठी येणाऱ्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय 


मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९२१/प्र.क्र.२६१/परि-४ 


शासन निर्णय: - 


प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, कोल्हापूर अंतर्गत मोरेवाडी येथील ब्रेक टेस्ट 


ट्रॅकसाठी असणा-या जागेत भराव टाकणेच्या कामी तसेच प्रस्तावित वाहन निरिक्षण व 


प्रशिक्षण केंद्र (& C सेंटर) च्या जागेचे सपाटीकरण व आवारभिंत बांधणेकरीता आवश्‍यक 


रु.८४,१४,३२३/- (अक्षरी रुपये चौर्‍यांशी लक्ष चौदा हजार तीनशे तेवीस फक्‍त) खर्चाच्या 


अंदाजपत्रकास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर कामच्या खर्चाचा तपशिल (Recapitulation Sheet) खालीलप्रमाणे :- 


Sr. No. Sub-Estimate No. & Name Amount 
1 a) Work Portion Rs.28,31,895.00 
b) U.C.R. Compound Wall Rs.35,54,602.00 
(a+b) | Rs.63,86,497.00 
2 Royalty Charges Rs.9,15,484.00 
3 Lab Testing Charges Rs.58,570.00 
4 Add work contingency on _ Rs.63,86,497.00 | Rs.2,55,460.00 
(4.00%) 
5 Add Insurance towards Labour (0.50%) Rs.31,932.00 
On Rs.63,86,497.00 
| Add G.S.T. on Roads & Brides Rs.7,66,380.00 
On Rs.63,86,497.00 (12%) 
Total | Rs.84,14,323.00 


३. सदर कामाची ई-निविदा करतांना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा प्रक्रिया 


राबविण्यात यावी. 


४. सदरहू प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने आवश्‍यक निधीची तरतूद स्वतंत्रपणे 


करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९२१/प्र.क्र.२६१/परि-४ 


५. सदर शासन निर्णय कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर 


यांनी दिलेल्या तांत्रिक सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग- 
पाच, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखाळील प्रदान 
करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारामधील परिच्छेद क्र.१३४ (१), १३४ (2), आणि १३४ (३) 
मधील वित्तीय अधिकारांच्या वित्तीय मर्यादा व अटीमध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा वित्त 
विभाग, शासन निर्णय दिनांक २०.०९.२०१९ मधील अ.क्र.१, परिच्छेद क्र. १३४ (१) अन्वये 
इमारतीच्या बांधकामाच्या नकाशास व अंदाजित खर्चास (वित्तीय मान्यता धरुन) प्रशासकीय 
मान्यता देणेबाबत प्रशासनिक विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१५१५२८०७६३२९ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


LANGHI 
BHARAT R य 
(भरतरा. OTe) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 

३. मा. राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव. 

४. महालेखापाल (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, १/२, मुंबई / नागपूर. 
५. अपर मुख्य सचिव, गृह (परिवहन) विभाग, मंत्रालय यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


5017083874 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०९२१/प्र.क्र.२६१/परि-४ 


६. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. उप सचिव (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.कक्ष अधिकारी (बीयुडी- १), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती (परि-४. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


